महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : बीजीटी- २०२१/प्र.क्र.२२/आरोग्य-३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३०.०३.२०२१. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेल्या निधीचे पुर्नवितरण करण्याबाबत. 


महादेय, 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत श्रेणीवर्धीत २०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, 
अचलपूर जि. अमरावती येथील बांधकामासाठी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये 
रु.५५४.८९ लक्ष निधी मंजुर करण्यात आला असून सदर निधी वितरीत करण्यात आला आहे. परंतू 
दरम्यानच्या कालावधीमध्ये केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत सदर कामासाठी केंद्रा 
हिस्सा व राज्या हिस्सा मिळून एकूण रु.६००.१९ लक्ष निधी मंजुर करण्यात आला आहे. 
२. २०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, अचलपूर जि. अमरावती येथील बांधकामासाठी दोन 
er निधी मंजुर झाल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सदर कामास वितरीत करण्यात 
आलेले रु.५५४.८९ लक्ष निधी स्त्री रुग्णालय, अमरावती येथे अतिरिक्‍त २०० खाटांचे रुग्णालयाचे 
बांधकामासाठी खालील प्रमाणे पुर्नवितरीत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास हस्तांतरीत 
करण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष) 
अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
हु मोठी रुग्णालये ५५४.८९ 
लेखाशिर्ष ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 


०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 


DRT FUT क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.२२/आरोग्य 3 


इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 
(00)(09) मोठी बांधकामे (829000498), 

५३- मोठी बांधकामे 


सदर निधी दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 
परवानगी घेण्यात यावी. विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार निधी खर्च करण्यात 
येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१४३९३४०६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ro 5 h a n j Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
न Kadam Patil, C = IN, 5 = 
Di nes h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
Health Di 
Kadam Patil 029091. 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


Ee) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 

संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 


AN AD 


YS ware ( iar— 


ee 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


